विनंती बदल्या 

मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यरत 
असलेले सहायक अभियंता श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेश क्र.बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (८)/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता 
/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव तसेच त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व 
विनंती बदली करण्यात येत आहे. 
२. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नवी मुंबई यांनी बदली करण्यात 
आलेल्या अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ज्या अभियंत्यांची 
सविस्तर पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 
रुजू व्हावे. तसेच, ज्या अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात आली 
आहे, त्या अभियंत्यांचे सविस्तर नियुक्तीचे आदेडा संबंधित मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ निर्गमित 
करावेत. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्याची मुख्य अभियंता स्तरावर बदली करण्यात आली 
असल्यास मुख्य अभियंत्यांचे बदळी आदेश रद्द समजण्यात यावेत. बदली करण्यात आलेल्या 
अभियंत्यांच्या रुजू अहवाल संबंधीत मुख्य अभियंता यांनी शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 
३. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्विकारुन 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये. अन्यथा, त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात 
येईल व विनावेतन करण्यात येईल व त्यामुळे सेवेत खंड पडण्याची शक्‍यता देखील नाकारता येणार 
नाही, याची जाणीव संबंधित अभियंत्यांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ कडे वेधण्यात 
येत असून सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घेण्यात 
यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (८)/सेवा-३, 


४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veyed व पदमोचक कर्मचाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०९.०७.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार अनुपस्थितीचा काळावधी अकार्य दिन (Non dies) गणण्यात यावा. तसेच, 
कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम,१९८१ मधील 
नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत/मंजूर करु नयेत. 

५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१२२९१५८७१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digital signed by NITIN BHANUDAS KHEDKAR 


N | T | N B H A N U DAS DN: CN = NITIN BHANUDAS KHEDKAR, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


KHEDKAR य त तच 
(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
५. अपर मुख्यसचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सचिव((रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर, 
९. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई, 
१०. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 
११. अधिक्षक अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ), मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 
१२. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना संबंधित कार्यालयामार्फत, 
१३. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


श्री.हेमंत ज्ञानेश्वर महाजन, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री. योगीराज ब्रम्हदेब काकड, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री.प्रकाश सदाशिव अलमले, शाखा 


श्री.अक्षय अशोक कां 
श्रेणी-२ 


श्रा.दत्ता सखाराम वाघ, 


श्री.अभिषेक रमेश पुल्लावार, स.अ. 


शहाजान मणेर, 


औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग विभाग, लातूर अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग 
उपविभाग, लातूर 


कोकणभवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, पेण अंतर्गत 
राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग, पेण 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 

नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय 
महामार्ग विभाग, अमरावती अंतर्गत राष्ट्रीय 

महामार्ग उपविभाग क्र.४, अमरावती 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, ठाणे अंतर्गत 
बिभागीय कार्यालय प्रकल्प शाखा 


मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग 
विभाग, धुळे अंतर्गत रा.म. उपविभाग, साक्री 


मंडळ,औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
रा.म.विभाग, लातूर अंतर्गत रा.म.उपविभाग, बीड 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता,रा.म.विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत रा.म. 
उपविभाग, माजलगाव. 


कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, रा.म. विभाग. रत्नागिरी अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, सावंतवाडी 


मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग 
कोल्हापूर अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग सातारा 


क बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, जळगांव अंतर्गत 
सा.बां.(उत्तर) विभाग, जळगाव अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग, सावदा 


मुख्य अभियंता, साबेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती अंतर्गत 
वि.प्र.(सा.बां.) विभाग क्र.२ दर्यापूर अंतर्गत रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
सोलापूर अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकलूज 
अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग क्रमांक २, अकलूज 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां.विभाग, संगमनेर अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, संगमनेर 


मंडळ,पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, नाशिक 
अंतर्गत रा.म.उपविभाग क्र.१, नाशिक 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूरअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, 
नागपूर अंतर्गत रा.म.उपविभाग क्र.३, नागपूर 


मंडळ,पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, कोल्हापूर 
अंतर्गत रा.म.उपविभाग, सातारा 


स. अ.श्रिणा-२/ VIRaT आऑभय 
, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचे 


नाव 
श्री.हेमंत रमेश केकाण, 


कनिष्ठ अभियंता 


श्रीम. वंदना ल. तिवारी, 
स.अ.श्रेणी-२ 


बाळासाहेब पवार, स.अ. 


श्री.संदीप अरुण आहेर, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्रीम.माधुरी अशोक भोसले, 
स.अ. श्रेणी-२ 


.सोनल बाबासाहेब देशमुख, 
स.अ. श्रेणी-२ 


श्री.गणेश प्र.महाजन, कनिष्ठ 
अभियंता 


श्रीमती वृषाली जगन्नाथ देवज्ञ, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री.अजय सु. चेळकर, 
स.अ. श्रेणी-२ 


कार्यरत असलेले पद 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, रा.म. विभाग. रत्नागिरी अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, रत्नागिरी 


अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर अंतर्गत कार्याकारी अभियंता रा. म. 
विभाग, गडचिरोली अंतर्गत रा.म.उपविभाग, 


नागपूर अंतर्गत कार्याकारी अभियंता रा. म. 
विभाग, गडचिरोली 


अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 


अभियंता, रा.म. विभाग. रत्नागिरी अंतर्गत राष्ट्रीय 


महामार्ग, (सा.बां.) उपविभाग, साखरपा, 


ele अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, रा.म. विभाग, पेण अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, पेण 


अंतर्गत कार्यकारी अभिंयता, रा.म. विभाग, धुळे 
अंतर्गत रा.म. उपविभाग, नवापूर 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, रा.म.विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत 
रा.म.उपविभाग, सावंतवाडी 


ele अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
कोकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, रा.म. विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत 
बिभागीय कार्यालय प्रकल्प शाखा. 


reer अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 


औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा. म. 
विभाग, जालना अंतर्गत रा.म.उपविभाग क्र.१, 


जालना. 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.२, 
सुरगाणा 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत सा.बां.इमारत उपविभाग 
क्र.१, पुणे. 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत सा.बां.विभाग, पंढरपूर 
अंतर्गत रो.ह.यो. (सा.बां.) उविभाग, पंढरपूर. 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधिक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र. 
१, सुरगाणा 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता मार्ग प्रकल्प 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, जळगाव अंतर्गत सा बां उपविभाग, 
क्र.१ जळगांव 


अधीक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, कोल्हापूर 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, भोकर अंतर्गत रिक्‍त पदी 


स. अ.श्रिणा-२/ VIRaT आऑभय 
, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचे कार्यरत असलेले पद बदली नंतरची पदस्थापना 


नाव 
श्री. मुताहिर अहमद मोहम्मद शरीफ |अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामाग मंडळ, अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामाग मंडळ, 


सिरगापूरे, कनिष्ठ अभियंता औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, 
विभाग, नांदेड अंतर्गत रा.म. उपविभाग, नांदेड  ।लातूर 


श्रीम.अंजली सु. यादव, स.अ. श्रेणी- |अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
२ औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म.  ।विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत रा.म. उपविभाग, सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
गेवराई. सा.बां.विभाग, क्र.२ सोलापूर अंतर्गत रो.ह.यो. 
(सा.बां.) उपविभाग बार्शी 


। अशोकराव ताजणे, amt मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
कनिष्ठ अभियंता नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, |विभाग, नागपूर अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
गडचिरोली अंतर्गत रा.म.उपविभाग चंद्रपुर सा.बां.मंडळ, चंद्रपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, वर्धा अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.२, 
वर्धा 


कु.प्रिया दादाराव बाकोडे, स.अ. अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, मुख्य अभियंता, सावजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
श्रेणी-२ औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, WA.  ।|विभाग, मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
विभाग, औरंगाबाद सा.बां.मंडळ, मुंबई अंतर्गत रिक्‍त पदी 


श्री. रमेश भिमराव पांढरे, शाखा are मंडळ, पुणे ।मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम Tee 
अभियंता अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,दक्षता व 
सोलापूर अंतर्गत रा.म. उपविभाग, शेटफळ. गुणनियंत्रण मंडळ, पुणे अंतर्गत जिल्हा प्रयोगशाळा, 
सोलापूर 


MATT गुरुनाथ ढोपरे, कनिष्ठ amt मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
अभियंता नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता रा.म. विभाग, |विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
गडचिरोली अंतर्गत रा.म. उपविभाग, धानोरा. मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभिंयता, सा.बां. 
विभाग, अकलूज अंतर्गत सा.बां. उपविभाग क्र. २ 
अकलूज 


श पोपटराव आहेर, शाखा are मंडळ, पुणे |मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशक 
अभियंता अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग नाशिक विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक 
अंतर्गत, रा.म.उपविभाग,क्र.२ नाशिक अभियंता,सा.बां.मंडळ, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, संकल्पचित्र विभाग, नाशिक 


श्री. आर. ए. गायकवाड, शाखा अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
अभियंता औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. aa, कोकण अंतर्गत अधीक्षक 
विभाग लातूर अंतर्गत, राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग | अभियंता,सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी 
बीड अभियंता, सा. बां. विभाग क्र. ९ ठाणे अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग क्र. ४ ठाणे 


स. अ.श्रिणा-२/ VIRaT आऑभय 
, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांचे 


नाव 
श्री. भागीनाथ एकनाथ रासकर, 


कनिष्ठ अभियंता 


श्री. अक्षय केलास गायकवाड, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री. BMH हजारे, कनिष्ठ 


श्रीमती कोमल ग. पवार, शा. अ. 


कार्यरत असलेले पद 


अधौक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. 
बिभाग, जालना अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग 
उपविभाग क्र.३ औरंगाबाद 


अधोक्षक अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग मंडळ, 
नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
अमरावती अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग 
बुलडाणा 


नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
अकोला अंतर्गत रा.म. उपविभाग क्र .१ अकोला 


नागपूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, 
अकोला अंतर्गत रा.म.उपविभाग क्र. १ अकोला 


अधीक्षक अभियंता, UA. मंडळ, पुणे 


KREKK 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक 
अभियंता,सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद अंतर्गत सा. बां 
(पश्‍चिम) विभाग औरंगाबाद अंतर्गत सा. बां. 
उपविभाग गंगापूर 


मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, अकोला अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
बिभाग बुलढाणा अंतर्गत 

(श्री. सजिल पिरजादे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 


मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, पुणे 
अंतर्गत रा.म. उपविभाग नारायणगांव, पुणे 


मंडळ, पुणे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, रा.म. विभाग, धुळे 
अंतर्गत राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग क्र .४२ धुळे 


मुख्य अभियंता, सा. बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे 
(कार्यासन इमारती) (श्रीमती बनिता ताहराबादकर 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदी) 


